आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ करीता शासकीय 
वसतीगृहाचे बांधकाम (टिएसपी) 
लेखाशीर्ष (४२२५ १०८३ ) अंतर्गत 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्यासन-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख : ८ डिसेंबर, २०२०. 
वाचा 


१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 


२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 
३) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१०.११.२०२० 


३) बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. अर्थवि-२०२०/प्र.क्र.५७/ 
बांव्यक दि.७.१२.२०२० 

शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (१६) वसतीगृहांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ १०८३), ५३ - मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता रु.४०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. 
वित्त विभागाने वाचा क्र.३ येथील परिपत्रकान्वये भांडवली ळेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या 
७५ टक्के मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 

शासकीय वसतीगृहांच्या बांधकामाकरीता (टिएसपी) ४२२५ १०८३ वाचा क्र.४ येथील निधी 
मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदींमधुन सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रातील ६० टक्के पेक्षा जास्त भौतिक प्रगतीपथावरील नमुद केल्यानुसार ९ कामांना रकाना ५ 
नुसार एकूण रु.७६५.०० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, यांना (BEAMS) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली वर 


वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 


अ.क्र 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


२ ३ PB 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ३ ६०० 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ६ १६५ 
(आदिवासी) मंडळ, नागपुर 


९ ७६५ 


2. 


Ee) 


) 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय worm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ९ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र३ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१४५५२७५०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


र Digitally signed by Ravindra Digambarro 

Ravindra nate 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

. ou=Tribal Development Department, 

D | g a mM b a [| ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 

A U te cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 16:56:57 +05'30' 

(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नागपुर/नाशिक/अमरावती. 
७. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, नंदुरबार/घोडेगाव/देवरी. 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर/धुळे/अमरावती. 
१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८, मुंबई/नागपूर. 
११.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/धुळे. 
१४.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्राळय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र. ५४/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.५४/कार्यासन-६, दि.०८/१२/२०२०सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता | माहे, मार्च २०२० सदर 
पर्यंत खर्च शा.नि.वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a 2 3 FB 4 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक 
१)कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 
१ | मुलींचे शासकीय वसतीगृह, नवापुर जुने ता. नवापुर जि.नंदुरबार ४९९.७८ १२४.५६ नि 
२  । मुलांचे शासकीय आदिवासी वसतीगृह ,मुल्हेर (जामोटी). ता. सटाणा ६९५.७२ ३१७.८० 
जि नाशिक २००.०० 
3. | मुलांचे शासकीय आश्रमशाळा कोटमदरा शासकीय वसतीगृह ता. ८७८.३० ३४६.६४ 
आंबेगाव जि पुणे ह) 
एकुण नाशिक मंडळ २०७३.८० ७८९.०० ६००.०० 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर 
१) कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग अमरावती 
१ | मुलांचे शासकोय वसतीगृह घाटंजी ता. जि.यवतमाळ ६९६.५३ ३६.२० ३०.०० 
२ | मुलांचे शासकोय वसतीगृह कळंब ता. जि.यवतमाळ ७०९.८१ ३४.५९ २०.०० 
३ | मुलींचे शासकीय वसतीगृह कळंब ता. जि.यवतमाळ ६९३.५३ ३४.५९ २०.०० 
४ | मुलींचे शासकोय वसतीगृह मारेगाव ता. जि.यवतमाळ ६४०.४० ३६.५१ २०.०० 
एकुण अमरावती (आदिवासी) विभाग 
२७४०.२७ १४१.८९ ९०.०० 
२) कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) चंद्रपुर 
५ | मुलांचे शासकोय वसतीगृह, सिंदेवाही ,चंद्रपूर ३१५.४९ १७७.२० ५०.०० 
६ | मुलींचे शासकीय वसतीगृह, ता. सिंदेवाही,चंद्रपुर ३०९.१२ २२६.७५ २५.०० 
एकुण चंद्रपुर (आदिवासी) विभाग ६२४.६१ ४०३.९५ वळ 
एकुण नागपुर मंडळ ३३६४.८८ ५४५.८४ १६५.०० 
एकुण जोभ्य) ५४३८.६८ १३३४.८४ ७६५.०० 
Ravindra 


1691 3f9dee1f453c9a1c5a89d' 


Digambarro Aute 


से 


jacOedf3f2c6: 
Date: 2020.12.08 16:57:12 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


|8८489773710386 
69e25F4108, cn=Ravindra Digambarro Aute 


